अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्यास 


मुदतवाढ देणेबाबत- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा 
दि.०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ 
या कालावधीसाठी... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२०/प्र.क्र. ४५/का.१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२०. 


(१) शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 


(२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 


(३) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक पदनि-२०२०/प्र.क्र.४५/का.१२ 


(४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा यांचे 


पत्र क्र. २८८५/बी-४-११/२०२० , दिनांक ०८.०९.२०२० 


वाचा - 
दिनांक ०८.०९.२००३ 
दिनांक ३१.०८.२०२० 
दिनांक २७.०२.२०२० 
शासन निर्णय- 


संदर्भाधीन दिनांक २७.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय वर्धा, यांच्या 


आस्थापनेवरील १२६अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संबंधित 
न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद केल्यानुसार १२६ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२०ते दि. २८.०२.२०२१ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक ०१.०३.२०१९ते | शासन | दि. ०१.०९.२०२० 
३१.०८.२०२० पर्यंत | २९.०२.२०२० मध्ये निर्णय | ते २८.०२.२०२१ 
मुदतवाढ दिलेली | नव्याने निर्माण केलेली | क्रमांक व | पर्यंत मुदतवाढ 

पदे पदे दिनांक द्यावयाची पदे 
| a 2 3 ४ 4 ६ 
| a अधिक्षक ३ | 3 
2 | सहायक अधिक्षक षु 4 
3 लघुलेखक शिका dl 
उच्चश्रेणी 
४ लघुलेखक २३ २३ 
निम्नश्रेणी 
षु वरिष्ठ लिपिक १५ १५ 
& कनिष्ठ लिपिक ३७ ३७ 
७ मुख्यबेलिक | 4 | 1 १__| 
८ बेलिफ १५ १५ 
९ वाहन चालक = ae 1 १__| 

| a0 | ० उदकी ४ ४ 

| ११_| १ सफाईंगार a a i se 

१२ | कंत्राटी सफाईगार २ २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२०/प्र.क्र. ४५/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक ०१.०३.२०१९ते | शासन | दि. ०१.०९.२०२० 


३१.०८.२०२० पर्यंत | २९.०२.२०२० मध्ये निर्णय | ते २८.०२.२०२१ 

मुदतवाढ दिलेली । नव्याने निर्माण केलेली | क्रमांक व | पर्यंत मुदतवाढ 

पदे पदे दिनांक द्यावयाची पदे 
१३ पहारेकरी २ २ 
१४ | कंत्राटी पहारेकरी षु 4 
१५ शिपाई 1११ | १ ae q 
एकूण १२६ १२६ 


२. विधिव न्याय विभाग, कार्यासन -९ यांचेमार्फत मुदतवाढ मिळणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे या 
शासन निर्णयातून वगळली आहेत. 

= यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाश्ीर्षाखाली १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला 
उपविभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२)(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१४१६२२४७४२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Yogesh Heeralal Amet 


DN: c=IN, o=Government Of hi htt aw and 
O g e S h Judiciary Department, postalCode=400032, jah 
2.5.4.20=f438fbbb42f2a96ef98988 1625 3bddb762536c5eedd 
be4fefb30dd49fc7 eb: 
‘ialNumbe -612827d442d72142bc204c0ed5f947ca3fe2a5 
e e fa a aa e a 4123e53ca2001d82866548c384, cn=Yogesh lal 
2020.09.14 16:23:58 +05'30' 
(योगेश आमेटा) 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

Wa:- 

महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रबंधक, (निरीक्षणे-१), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
४. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 
५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 
६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
७. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 
९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, वर्धा 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२०/प्र.क्र. ४५/का.१२ 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा 

११. उप कोषागार अधिकारी, वर्धा 

१२. वित्त विभाग/आ.पु.क, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 

१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


